पोलीस रुग्णालय, नागपाडा, मुंबई येथील 
सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी व इन्स्टॉलेशनसाठी 
झालेल्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३१२०/प्र.क्र.४०/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ जून, २०२१ 


Fel] 
rail 
— 


१) पोलीस शल्य चिकित्सक, पोलीस रुग्णालय, नागपाडा, मुंबई यांचे क्र.पोरुना/ आस्था/ 
CCTV कॅमेरा/२१०९-१०/१८, दि.०७.०५.२०१८ चे पत्र. 

२) सह पोलीस आयुक्त (प्रशासन) ,पोलीस शल्य चिकित्सक यांचे कार्यालय ,नागपाडा, मुंबई 
यांचे कार्यालयीन आदेश क्र. पोरुना/सा.व पु./३६७२/२०१९, दि.३०.१०.२०१९. 

३) सह पोळीस आयुक्‍त (प्रशासन), पोळीस आयुक्‍त कार्यालय, बृहन्मुंबई यांचे क्र. पोआ/ 
कक्ष-६/सा.सा./४८/२०१९, दि.२४.१२.२०१९ चे पत्र. 

४) सह पोलीस आयुक्त (प्रशासन), पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, बृहन्मुंबई यांचे क्र. पोआ/ 
कक्ष-६/सा.सा./०२/२०२१, दि.११.०२.२०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 


पोलीस रुग्णालय, नागपाडा, मुंबई येथील रुग्णालयीन अत्यावश्‍यक सेवेकरिता 
दि.२८.०१.२०१९ रोजी Brainframe Technologies या कंपनीकडून खरेदी केलेले सीसीटीव्ही 
कॅमेरे, डीव्हीआर सिस्टिम व सीसीटीव्ही व्हिडियो एचडी तसेच इन्स्टॉलेशनसाठी झालेल्या 
रु.२,७३,७६०/- एवढ्या खर्चास कार्योत्तर मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 
त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय : 


पोलीस रुग्णालय, नागपाडा, मुंबई येथील सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी व इन्स्टॉलेशन 
करण्याकरिता झालेल्या रु.२,७३,७६०/- (रुपये दोन लाख त्र्याहत्तर हजार Aaa साठ फक्त) 
एवढ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त रक्‍कम अदा करताना सदर देयकाची नियमानुसार काटेकोरपणे तपासणी करुन 
सदर देयक यापुर्वी अदा केले गेले नाही, याची खातरजमा करुन अदा करण्यात यावे. तसेच सदर 
देयकाची रक्‍कम आयकर व इतर प्रचलीत कर वजाती करुन अदा करण्यात यावी. 


३. संबंधित कंपनीला जादा रक्‍कम अदा केली आहे, असे निदर्शनास आल्यास अशी जादा 
रक्‍कम संबंधित कंपनीकडून समायोजीत करण्याचा अधिकार शासनास राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३१२०/प्र.क्र.४०/पोल-३ 

४. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.बी-१, २०५५-पोळीस, १०८ (०५)(०१) राज्य मुख्यालय 
रुग्णालयीन खर्च, पोलीस रुग्णालय, बृहन्मुंबई, कार्यालयीन खर्च (१३) या ळेखाशिर्षाखाळी सन 
२०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. हा शासन निर्णय अनौपचारीक संदर्भ क्र.३१५/२०२१/व्यय-७, दि.०८.०४.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०७१६१०३४७०२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rupali Sanjog Kabare 


Rupali Sanjog 
Kabare 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर. 

३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

४) सह पोलीस आयुक्त (प्रशासन), पोळीस आयुक्‍त कार्यालय, बृहन्मुंबई. 
५) पोलीस शल्य चिकित्सक, पोळीस रुग्णालय, नागपाडा, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) कक्ष अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग. मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


